RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५, अंक ४० ] 


शुक्रवार , एप्रिल ५, २०१ ९ / चैत्र १५, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश याव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ एप्रिल २०१९ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र खाजगी वने ( संपादन ) अधिनियम , १ ९ ७५ . 

क्रमांक एस -१० / २०१९ / प्र.क्र.९ ७/ फ - ३.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की , सोबतच्या अनुसूचीत नमूद 
केलेल्या जमिनी ( यापुढे “ सदर जमीन ” म्हणून उल्लेख केलेली ) शासनाची मालमत्ता नसून त्यामध्ये झाडे, झुडपे व गवत आहे आणि ती 
लोकहितास्तव , महाराष्ट्र खाजगी वने ( संपादन ) अधिनियम, १९ ७५ (१९ ७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम २९ ) (यानंतर अधिनियम म्हणून उल्लेख 
केलेला) च्या तरतुदीप्रमाणे खाजगी वने म्हणून घोषित करावयाची आहे ; 

त्याअर्थी आता, अधिनियमाच्या कलम २१ ( १) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाला खाजगी वन घोषित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात 
आले आहेत . त्यास अनुसरुन सदर जमीन खाजगी वन म्हणून घोषित करण्यात येत आहे आणि जिल्हाधिकारी, रायगड यांना कलम २१ ( २) प्रमाणे 
चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येत असून त्यांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल शासनास सादर करावा. 

जर सदर जमीन खाजगी वने म्हणून घोषित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला तर तो निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात योग्य वेळी 
प्रसिद्ध करण्यात येईल . जर सदर जमीन किंवातिचा काही भाग खाजगी वने म्हणून घोषित न करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला तर तो निर्णय सदर 
जमिनीच्या किंवातिच्या काही भागाच्या हितसंबंधित व्यक्तींस तसे कळविण्यात येईल . 

ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाचा कालावधीकिंवा या अधिनियमाचे कलम २१ , पोट- कलम ( ५) अन्वये अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल . त्या तारखेपर्यंतचा किंवा यथास्थित या अधिनियमाचे कलम २१, पोट- कलम ( ७ ) अन्वये 
निर्णय कळविण्याच्या तारखेपर्यंतचा कालावधी यापैकी जो कालावधी आधी संपेल त्या कालावधीत अशा जमिनीच्या मालकांनी किंवा कोणत्याही इतर 
व्यक्तीने, विभागीय वन अधिका-यांच्या लेखी पूर्वपरवानगीने असेल त्याखेरीज, त्या जमिनीत पुढीलपैकी कोणतीही गोष्ट करणे विधिसंमत असणार 


नाही : 


( अ ) लागवडीसाठी वनाची तोड किंवा जमिनीची सफाई करणे . 
( ब ) गुरे चारणे . 


( १) 


भाग चार - अ - ९६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ५ , २०१ ९ / चैत्र १५ , शके १ ९ ४१ 


. 


( क ) वनस्पती जाळणे किंवा साफ करणे . 

( ड ) कोणत्याही झाडाच्या खोडाभोवती कडे करणे किंवा त्याला खाप पाडणेकिंवा ते जाळणे किंवा कोणत्याही झाडाच्या साली किंवा 
पाने काढणे. 

( ई ) झाडाच्या फांदया तोडणे व वरचा भाग छाटणे. 
( फ ) झाडे व इमारती लाकडाची झाडे तोडणे, करवतीने त्यांचे रुपांतर करणे आणि ती हलविणे,किंवा 

( ग ) खाणीतून दगड काढणेकिंवा चुना किंवा कोळसा भाजणे किंवा कोणतेही उत्पादन गोळा करणेकिंवा हलविणे किंवा त्यावर 
कोणतीही निर्मितीची प्रक्रिया करणे. 

अनुसूची 
तालुका गाव कोठींबे 


जिल्हा रायगड , 


कर्जत , 


अ. क्र . सर्व्हे क्रमांक 


क्षेत्र ( हेक्टर ) 


चतु :सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पूर्व 
( ५ ) 


पश्चिम 
( ७ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


४२/४ 


३.०२० 


स . नं . ४६/४३ 


स . नं . ४१ ( भाग ) 


राखीव वन कंम्पा. २५ स . नं ५० / १ / अ स . नं . ४३ 


२ 


५० / १ / अ 


०.२०३० 


स . नं . ४६ 


स . नं . ४३ 


३ 


५० / १ / ब 


१.०१२० 


स . नं . ४६ 


स . 


नं . ४३ 


राखीव वन कंम्पा. २५ स . नं . ४ ९ / १,२,३ स . नं . ५१ 
राखीव वन कंम्पा. २५ स . नं . ४ ९ / १,२,३ स . नं ५१ 
राखीव वन कंम्पा. २५ स . नं . ४ ९ / १,२,३ स. नं . ५१ 


५० / १ क 


४.९ ५८० 


स . नं . ४६ 


स . नं . ४३ 


५ 


१०५/१ 


५.२२०० 


किकवी गावाची शीव 


स . नं . १४/२ 


स . नं . १०७ 


स . नं १०५ ( पार्ट ) 


६ 


१४ / १ / A / १ 


७.३७०० 


किकवी गावाची शीव 


स . नं . १५ 


स . नं . १४/१ 


स . नं . १०७ 


७ 


११०/१ 


५.१२०० 


स . नं . १०७ 


स . नं . ११० ( भाग ) 


स . नं . ११० / २,१११ / ० 


स . नं . १० ९ / १,२,३ 


८ 


६३/४ 


२.६३०० 


स . नं . ६३ ( भाग ) 


स . नं . ६३/३ 


राखीव वन कंम्पा २५ 


स . नं . ६३/५ 


९ 


२७/४ 


१.९ ००० 


स . नं . २७( भाग ) 


स . नं . २७ ( भाग ) 


स . नं . २६/३ 


स . नं . २७ ( भाग) 
कशेळे गावाची शीव 


१० 


६६/१ 


२.२६०० 


स . नं . ६५ ( भाग ) 


स . नं . ६६ ( भाग ) 


स.नं. ६६ ( भाग ) 


११ 


१०४/२ 


०.७२०० 


किकवी गावाची शीव 


स . नं . १०४ ( भाग ) 


स.नं. १०४ ( भाग ) 


स . नं १०४ / ३ अ , ब ( भाग ) 


१२ 


११२/१ 


०.७४०० 


स . नं . १० ९ 


स.नं ११० ( भाग ) 


स.नं.११२ ( भाग ) 


स.नं ११२ ( भाग) 


१३ 


१५/१ 


६.०१०० 


किकवी गावाची शीव 


खंडाणी गावाची शीव 


स.नं. १५/१ ( भाग ) 


स.नं. १५ / १ ब 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वीरेन्द्र तिवारी , 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ५ , २०१ ९ / चैत्र १५ , शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th April 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE FORESTS (ACQUISITION ) Act, 1975 . 

No. S - 10 /2019 /C.R.97 /F - 3.- Whereas , it appears to the Government ofMaharashtra that the tract 
of land described in the schedule hereto (hereinafter referred to as “ the said land ") notbeing the property 
of the Government contains trees, shrubs and pasture lands, and that it should be declared , in public 
interest and for futherance of the object of the Maharashtra Private Forests ( Acquisition ) Act, 1975 
(Mah.XXIX of 1975 ) (hereinafter referred to as “the said Act”) to be a private forest; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 21 of the said Act, 
it is hereby declared by the Government of Maharashtra that it is proposed to declare the said land to be 
a private forest and Collector, Raigad is appointed as Enquiry Officer under sub -section (2 ) of section 21 
to hear the objections , if any and submit the report to Government within six months . 

If the Government decides to declared the said land or any part therefore to be a private forest, 
the decision will be published by the Government in the Maharashtra Government Gazette , in due 
course . If it is decided by the Government not to declare the said land or any part thereof to be a 
private forest such decision will be communicated to all persons interested in the said land or any 
part thereof. 


From the date ofpublication of this notification in the Maharashtra Government Gazette , in respect of 
the said land, it shall not be lawful for the owner of the said land or any part thereof, or any other person to 
do therein , except with theprevious permission in writing of the Deputy Conservator of Forests, any of the 
following things , for a period of one year from the date of such publication or till the date of the publication 
of the notification under sub - section ( 5 ) or the said section 21 notifying Government s decision declaring 
the said land or any part thereof, to be a private forest, or as the case may be till the date if communication , 
under sub -section ( 7) of the said section 21, to all persons interested in the said land or any part there of, 
The Government decision not to declare the said land or any part thereof to be a private forest, whichever 
period expires earlier, namely : 


( a ) the said breaking up or clearing of the said land for cultivation ; 


(b ) the pasturing of cattle ; 


(C ) the firing or clearing of the vegetation ; 
(d ) the girdling tapping or burning of any tree or the stripping off the bark of leaves from any tree ; 
( e ) the lopping and pollarding of tree ; 
(7) the cutting sawing , conversion and removal of trees and timber; or 

( g) the quarrying of stone or the burning of time or charcoal or the collection or removal of any forest 
produce or its subjection to any manufacturing process. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ५, २०१९ / चैत्र १५ , शके १९ ४१ 


Schedule 


District Raigad, Taluka Karjat, Village Kothimbe 


Boundaries 


Sr. No. Survey No. 


Area (Ha .) 


North 


East 
(5 ) 


South 

(6 ) 


West 

(7 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


42/4 


3.020 


S.N.46/43 


S.N. 41 (Part ) 


R.F. C. No. 25 


S.N. 50 / 1 / A 

S.N. 43 


2 


50 / 1A 


0.2030 


S.N. 46 


S.N. 43 


R.F. C. No. 25 


S.N.49 / 1 , 2 , 3 

S.N.51 


3 


50 / 1B 


1.0120 


S.N. 46 


S.N. 43 


R.F. C. No. 25 


S.N. 49 / 1,2,3 

S.N. 51 


4 . 


50 / 1C 


4.9580 


S.N. 46 


S.N. 43 


R.F. C. No. 25 


S.N. 49/1 , 2 , 3 

S.N. 51 


5 


105/1 


5.2200 


S.N. 14/2 


S.N. 107 


S.N. 105 (Part ) 


Kikvi Village 
( Boundary) 
Kikvi Village 
(Boundary ) 


6 


14 / 1 / A / 1 


7.3700 


S.N. 15 


S.No. 14/1 


S.N. 107 


7 


110/1 


5.1200 


S.N. 107 


S.N. 110 ( Part ) S.N.110 /2,111/0 


S.N.109 / 1,2,3 


8 


63/4 


2.6300 


S.N. 63 (Part ) 


S.No.63/3 


R.F.C. No. 25 


S.N. 63/5 


9 


27/4 


1.9000 


S.N. 27 ( Part) 


S.N. 27 ( Part) 


S.No. 26/3 


S.N. 27 (Part) 


10 


66/1 


2.2600 


S.N. 65 ( Part) 


S.N. 66 ( Part) 


S.N. 66 ( Part) 


Kashele Village 

(Boundary ) 


11 


104/2 


0.7200 


S.N. 104 (Part) S.N. 104 (Part) 


Kikvi Village 
( Boundary ) 


S.N. 104 / 3A , 

B (Part) 


12 


112/1 


0.7400 


S.N. 109 


S.N. 110 (Part ) S.N. 112 ( Part) 


S.N. 112 ( Part) 


13 


15/1 


6.0100 


S.N. 15 / 1B 


Kikvi Village 
(Boundary ) 


Khandani Village S.N. 15/1 (Part ) 

(Boundary) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Mantralaya ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


